शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासन 


सहनिबंधक सहकारी संस्था,( लेखापरीक्षण) 
गट-अ, या संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
बदलीबाबत. 


सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९६/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: -७ ऑगस्ट, २०२०. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४ व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (लेखापरीक्षण) गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविळेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र 
| श्री. टी. एम. काकडे विभागीय सहनिबंधक सहकारी | सहनिबंधक सहकारी संस्था ( ले.प ), महाराष्ट्र 
संस्था, (लेखापरीक्षण) ,कोल्हापूर | राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 
Q श्री.बी.बी. परतुडकर सहनिबंधक सहकारी संस्था, सध्याच्या पदावर १ वर्षे मुदतवाढ 
(लेखापरीक्षण) , मुंबई 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सल्ल्याने समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ 
कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी 
करावी. 


2. 


Wd, 


सदरचे Areal तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०७१७२६५५६८०२ असा आहे. हा Heat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Manjiri 


Marketi 
pi alCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2 b4708db2a52d675f7f30d8 1444384483 3dfc7¢86d4244ee10 


Ga n es h b h U ५ h a n Jos h | rape ही यामळ bath र्‌ 9658b7382ac03af6e239 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. साखर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९६/५-स 


३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. आयुक्त, THEM, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 

९. संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

१०. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा.मंत्री (पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 


( 
१६. निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


